मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्कॅनिंग व 
डिजिटायजेडशन सेंटर कार्यान्वित 
करण्याच्या अनुषंगाने विद्यु व 
स्थापत्यविषयक कामांस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२३/२३१/प्र. क्र. ४७/का. ४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ११ ऑक्टोबर, २०२३. 

संदर्भ : (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 

दि. २०.०९.२०१९. 

(२) प्रबंधक, मूळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई यांची दि. २७/०४/२०२३ व 
दि. २५/०७/२०२३ रोजीची पत्रे. 
(३) माहिती तंत्रज्ञान संबंधी उच्चस्तर सचिव समितीच्या दि. ०५/०९/२०२३ रोजी 

पार पडलेल्या १६६ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना :- 
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत उच्च न्यायालयातील प्रकरणांचे स्कॅनिंग 
आणि डिजिटायजेडन सेंटर, भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या, सीटीओ इमारतीच्या पहिल्या 
मजल्यावरील सुमारे ५००० चौ. फूट जागेत स्थापित करावयाचे असून, त्यानुषंगाने विद्युत व 
स्थापत्यविषयक कामांस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव, संदर्भ क्र. २ येथील 
Garay उच्च न्यायालय प्रशासनाने शासनास सादर केला आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 
इमारत समितीने सदर प्रस्तावास मान्यता दर्शविली आहे. प्रस्तावानुषंगाने एकत्रित 
रु. १५,५३,४७,७११/- रकमेची, विविध सात कामांची अंदाजपत्रके कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी प्रस्तावासोबत सादर केली आहेत. सदर अंदाजपत्रकांस मुख्य 
अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मुंबई यांची ward तांत्रिक मान्यता व मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,मुंबई यांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त आहे. 
सदर अंदाजपत्रके तपासणीकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागास सादर केली असता, 

छाननीअंती, त्या विभागाने एकत्रित रु. १४,४८,७६,८४१/- इतक्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेस 
सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार, सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत उच्च न्यायालयातील प्रकरणांचे 
स्कॅनिंग आणि डिजिटायजेडान सेंटर, भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या सीटीओ इमारतीच्या पहिल्या 
मजल्यावरील सुमारे ५००० चौ. फूट जागेत स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या विद्युत व 
स्थापत्यविषयक कामांस व त्याबाबतच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती परिगणित 
केल्यानुसार येणाऱ्या एकत्रित रु. १४,४८,७६,८४१/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष 
WEAN हजार आठशे एकेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकांस याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२३/२३१/प्र. क्र. ४७/का. ४ 


२. उपरोक्त मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकीय कामांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 
| Sr.No. | Name of Work Amount (in Rs.) 

1 Providing electrical installations with Fans, fixtures, 5600474.00 
power wiring, switchgears, BEST additional load | (Excluding 8 % centage 
charges charges) 

2 Providing Hydraulic lift (G+1% floor) - 10 3921365.00 
passangers/680 kg capacity with MS structure (Excluding 8 % centage 

charges) 


59925897.00 
(Excluding 8 % centage 


3 Providing Active Networking components of CISCO 
Make for LAN/WAN with 5 years License and on site 


support charges) 
4 Providing VRF type air conditioning system 7216155.00 
(Excluding 8 % centage 
charges) 
5 Providing Fire-wall hardware and software of Palo Alto 50546788.00 
branch (Excluding 8 % centage 
charges) 
* Providing Passive networking with optical fibre cables 3675147.00 
and allied accessories (Excluding 8 % centage 
charges) 
7 Providing infrastructure i.e. cabins, tables, chairs, 13991015.00 
storage units and furniture, etc. —(Civil work) 
Total 144876841.00 


३. We प्रशासकीय मान्यता ही उपरोक्‍त अंदाजपत्रकांस मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग ,मुंबई यांच्या Mart तांत्रिक मान्यतेस व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन प्रदान करण्यात येत आहे. 

४. प्रस्तावानुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार संबंधित प्राधिकरणांची मान्यता घेऊन तसेच शासनाच्या 
प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

५.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-१, २०१४ - न्यायदान, (भारित) १०२-उच्च 
न्यायालये, (०२) (09) प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा (२०१४ ००७४) (अनिवार्य) अंतर्गत २७ लहान 
बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात निधी विहीत पध्दतीने अर्थसंकल्पित 
करुन खर्ची घालण्यात यावा. 

६.  यानुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार निधी उपलब्धतेचा स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात 
यावा. त्यानुसार निधी उपलब्धतेचे आदेडा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 

७. Wee शासन निर्णय हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. १५०/२०२३/इमा-२, दि. २४/०८/२०२३ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने, माहिती तंत्रज्ञान 
संबंधी उच्चस्तर सचिव समितीने १६६ व्या बैठकीत दि. ०५/०९/२०२३ रोजी दिलेल्या मान्यतेस, 
तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका परिच्छेद क्र. १३४(३) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तथा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२३/२३१/प्र. क्र. ४७/का. ४ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.go.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१११४५१५६००१२ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW 


AND JUDICIARY DEPARTMENT, 

2.5.4.20=64f5ab9e01 9c90ad5db684984df1 13ed09062245 
cb9e042be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A12422482D4 
768A126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS 
VASANT GAIKWAD 

Date: 2023.10.11 14:54:48 +05'30' 


(विलास व. गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक , मूळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) , महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (मा. उच्च न्यायालयामार्फत) 
निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग (कार्या. २३/२४), मंत्राळय.मुंबई , 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


